Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ६ ] 


मंगळवार , फेब्रुवारी २६ , २०१९ / फाल्गुन ७ , 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ५५.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ . केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १ ९ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १) अन्वये . 

क्र.कावि -उविअ- भूसंपा- गो.प्र .- अ.का.-२०९ -२०१९ . – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या ( खंड ) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण दिनांक ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७- अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचानिर्देश उक्त अधिनियम " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (१) च्या 
तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावी); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 


ना .- एक -१ ( ३१७१ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २६ , २०१९ / फाल्गुन ७, शके १९ ४० 


त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीत सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम -२०१४ (यापुढे ज्यांच्या निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, मुल जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करित आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७९/ एल-६५/ २०१७-१८, गाव- बोरघाट (रिठ ), तालुका-मुल , जिल्हा- चंद्रपूर. 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


८६ 


० २८ 


२ 


९ २ 


० २५ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 

बोरघाट उपसा सिंचन योजना, तह -मुल 
: - बोरघाट उपसा सिंचन योजनेचे उर्ध्व नलिकेचे बांधकामाकरीता . 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - तीन 
विस्थापीत होत नाही . 


: 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 
सुशिलाबाई रामचंद्र मामीडवार कॉलेज ऑफ सोशल वर्क , चंद्रपूर 


: 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ). 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक . 


निरंक . 


: 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 

नियुक्ती करण्यात आली त्या 
अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २६, २०१९/ फाल्गुन ७, शके १९ ४० 


३ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १) अन्वये. 

क्र.कावि- उविअ- भूसंपा- गो.प्र.- अ.का.- २०९ -२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या ( खंड) (ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण दिनांक ११/२०१४/प्र.क्र .७७- अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्रातील जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते, ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) 
च्या तरतुदींन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत. (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसुचीमध्ये कारणे नमूद करावी .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-चारमध्ये दिलेला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्येदिलेला आहे .(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषीत करण्यात येत आहे की उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीत सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम -२०१४ ( यापुढे ज्यांच्यानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मुल, जि . चंद्रपूर यास पदनिर्देशित करित आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७८ /एल -६५/ २०१७-१८, गाव- बेबांळ, तालुका-मुल , 

जिल्हा- चंद्रपूर . 


अ.क्र . 
( १ ) 


सर्व्हे क्रमांक किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


संपादनाखालील क्षेत्र ( अदमासे) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१ ९ ८ 


० १८ 


२ 


१३२ 


० ०८ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २६ , २०१९ / फाल्गुन ७, शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 
( २ ) 


( 9 ) 


( ३ ) 


हे . आर 


३ 


८१ 


004 


४ 


१३५४ 


० ०८ 


१३५३ 


. 


६ 


१३५१ 


१ १६ 


७ 


१३२३ 


० २६ 


८ 


७६ ९ 


९ 


७८६ 


० १२ 


१० 


७८३ 


० २० 


११ 


८४ ९ 


० १८ 


१२ 


८५० 


० ०८ 


१३ 


८५१ 


० २१ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 

बोरघाट उपसा सिंचन योजना, तह -मुल 
: - बोरघाट उपसा सिंचन योजनेचे उर्ध्व नलिकेचे बांधकामाकरीता. 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - तीन 
विस्थापीत होत नाही . 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 
सुशिलाबाई रामचंद्र मामीडवार कॉलेज ऑफ सोशल वर्क , चंद्रपूर 


सामजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला) . 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

निरंक . 


: 


निरंक . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( ब) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची 

नियुक्ती करण्यात आली त्या 
अधिसूचनेचा तपशील 


: 


निरंक . 


मुल : 


एम . खेडकर , 


दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

मुल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


